सन २०२३ - २४ मध्ये राज्य प्रशिक्षण 
धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी 
शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे या 
योजनेअंतर्गत रु.२५०.०० लक्ष निधी 
वितरणाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५२/३-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा - 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरएन-०९/ प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि.२३.०९.२०११ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
३) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. अंदाज-२०२२/प्र.क्र. ¥2/2-H दि. ०५/०४/२०२२ 

) 

) 


8) कृषि व पदुम विभाग शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. १५४/२-ओ दि. ११/०४/२०२२ 

५) संचालक (SAA HY आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/राप्रधो/प्र.क्र.३/वि.प्र.५/ 
१६०४५/२०२२, दि. २७.०४.२०२२ 

६) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११९/३-अ, दि. २८/०७/२०२२ 

७) संचालक (आत्मा),कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/संचा. आत्मा/प्रशिक्षण / 
प्र.क्र.३/वि.प्र.५/३७४७८, दि. ०९/११/२०२२ 

८) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११९/३-अ, दि. २७/०१/२०२३ 

९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२२ 

qo) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५२/३-अओ, दि. ०१/०९/२०२३ 

११) संचालक (आत्मा),कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/राप्रधो/प्र.क्र.४/वि.प्र.५/ 
३३४२०/२०२३, दि. १८.१०.२०२३ 


प्रस्तावना - 


राज्य शासनातील सेवेत असलेल्या सर्व स्तरातील अधिकारी व कर्मचा-यांची कार्यक्षमता वाढवुन 
गतिमान प्रशासन होण्याकरिता राज्यातील सर्व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत राज्य शासनाने 
संदर्भाधीन दि.२३.०९.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण जाहीर केले 
आहे. 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत नियमित प्रशिक्षणाकरिता विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
कृषि, प्रक्रिया व पणन या क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण बाबी तसेच विविध प्रकल्प, अभियान नविन योजना व 
योजनेमध्ये झालेले बदल याबाबत तसेच माहिती व कौड़ाल्य यामध्ये वाढ करण्यासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण 
देण्यात येते. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५२/३-ओ 


विभागाच्या दि.१.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सन २०२३ - २४ मध्ये राज्य प्रशिक्षण 
धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे या योजनेंतर्गत 
रु.४९९.२० लक्ष निधीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. सन २०२३-२४ 
मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे ही योजना 
राबविण्यासाठी रु. ५०० लक्ष एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या 
दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सन २०२३-२४ च्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, 
2023) आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्प निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या 
७० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. 


संदर्भाधीन दि.१८.१०.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये संचालक (आत्मा) यांनी सन २०२३ - २४ मध्ये 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे या योजनेअंतर्गत 
रु.३३०.९३ लक्ष निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सन २०२३ - २४ मध्ये राज्य 
प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे या योजनेअंतर्गत निधी 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे 


शासन निर्णय : 


१) सन २०२३ - २४ मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना 
प्रशिक्षण देणे या योजनेअंतर्गत रु. २५०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये दोन कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी 
आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२३-२४ मध्ये मंजुर झालेल्या अनुदानाखाली खालील लेखाशिर्षाखाली 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-०७ 

003, प्रशिक्षण 

(००) (०१) शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण (कृषि) (कार्यक्रम) 
५०,इतर खर्च (३४५१ २९६२) 


३) या आदेशान्वये राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी झासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण 
देणे या योजने अंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या निधीसंदर्भात आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच सहायक संचालक ( लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 


४ या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत आलेला निधी सन २०२३-२४ मध्ये अखर्चीत 
राहणार नाही, याची सर्व संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी . 


4) सदर योजना राबविण्यासाठी झालेल्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संचालक, आत्मा यांनी 
शासनास वेळोवेळी सादर करावीत . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५२/३-ओ 


&) सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४१८/का.१४३१, 
दि.०९.११.२०२३ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२७/व्यय-१, दि.२३.११.२०२३ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११३०१२२११३९४०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), HATHA, मुंबई.३२ 
नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
कार्यासन अधिकारी, 2-3, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ) 


SANTOSH ee 
BANSIRAO KARAD. iisizetrutatetstoctatsareniena” 
(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति - 

१ मा.मंत्री (कृषि), कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे खासगी सचिव 
२ अमुस(कृषि), कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) &  आयुक्‍्त(कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
४ संचालक वनामती, नागपूर 
५ संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
६ सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
७ सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 
८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
९) उप संचालक, आत्मा, रामेती, पुणे 
qo) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
११) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
१२) सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 
१३) सर्व प्राचार्य, रामेती, नागपूर, अमरावती, छ. संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, खोपोली 
१४ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१५ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१६ महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

) 

) 

) 

) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


